महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञे रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 
कर्नल भगत अक्षय सुरेश, अमरावती. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२२/प्र.क्र.१३३/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - १५/०६/२०२२. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग मगौपु-२०१७/प्र. क्र.३६०/२८,दिनांक 39.09.2098. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/११३० 
दिनांक ०८.०६.२०२२ 
प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ३१/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 

महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्ययपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय 
अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कर्नल भगत अक्षय सुरेश, अमरावती यांना राष्ट्रपती 
सचिवालयाच्या आदेशा क्र. १८५-प्रेस/२०२१, दि.११ डिसेंबर,२०२१ अन्वये सेनापदक (शौर्यासाठी) हे पदक 
प्रदान करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार कर्नल भगत अक्षय सुरेश यांना 
रु. १२,००,०००/- (रू. बारा लाख फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक,सैनिक कल्याण विभाग, 
पुणे यांनी उक्त संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय: 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे शौर्य/सेवापदक पदक प्राप्त देय रक्‍कम (रुपये) 
पदनाम, नाव व पत्ता झाल्याचा दिनांक 
नं.।॥0७-६६१८८५, कर्नल, सेना मेडल (शौर्यासाठी) | १५ ऑगस्ट, २०२१ १२,००,०००/- 
भगत अक्षय सुरेश, 
29 KUMAON 
C/o ५६ APO 


एकूण रक्‍कम रूपये 
२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍कमेपैकी yo % म्हणजे 
रु. ६,००,०००/- (रू. सहा लाख फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित yo % रक्कम म्हणजे 
रु. ६,००,०००/- (रू. सहा लाख फक्त) मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व 
राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२२/प्र.क्र.१३३/का-२८ 


३. वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च ६,००,०००/- 
(रू. सहा लाख फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण AAT, C00 - इतर 
खर्च, (00)(04) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११३) ०५ - HAY या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या 
वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, अमरावती यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,अमरावती यांनी 
कोषागार कार्यालय, अमरावती येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७ /प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक 
तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१५१५४८०८९००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
U t ka rs h a U | h as पटी emer 111160 ener 


2.5.4.20=87d1943b4a1eba169d19f038ed292ff49eb5171 
a n e 39d93ffc789c5205483521 33a, cn=Utkarsha Ulhas Rane 
Date: 2022.06.15 15:54:36 +05'30" 
(उ. उ. राणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२. 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५. 
५.जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती). 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, अमरावती. 
९.सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 
११. कर्नल भगत अक्षय सुरेश, २१ KUMAON, C/o ५६ APO. 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


